शासन निर्णण क्रमांक माशास्थ 
३३१६/प्र.क्र.२८९/एस एम-१, दिनांक २९ 
जानेवारी, २०१९ चे शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ART ३३१६/प्र.क्र.२८९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ जुले, २०१९ 
संदर्भ : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. माशास्थ ३३१६/प्र.क्र.२८९/एसएम-१, 
दिनांक २९ जानेवारी, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या शीर्षामध्ये व प्रस्तावनेमध्ये “सावित्रीबाई फुले महिला मंडळ, 


ता.आर्वी, जि.परभणी संचलित राजमाता जिजाऊ कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान), ता.आर्वी, 


जि.परभणी ” याऐवजी “ सावित्रीबाई Ho महिला मंडळ, आर्वी, ता.जि.परभणी संचलित राजमाता 


जिजऊ कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान), आर्वी, ता.जि.परभणी” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७०६१५२६३५५५२१ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram यीय 
Mundhe ae eit 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, परभणी 
४. अध्यक्ष/ सचिव, सावित्रीबाई फुले महिला मंडळ, आर्वी, ता.जि.परभणी 
७. निवडनस्ती ( एसएम-१) 


